सन 2028-24 मधील अर्थसंकल्पिय तरतूदीचे 
वितरण करणेबाबत. शेतक-यांना अल्पमुदत 
पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १% व्याज दराने 
अर्थसहाय्य (२४२५१५०१) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं ०४२४/ प्र.क्र. १३३/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ जुले,२०२४ 


वाचा :- 
१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक सीसीआर १४०६/प्र.क्र.२४७/२-स, 


दि. १७/०५/२००६ 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.3१/कोषा-प्रशा ५, दि. १०/०५/२०१६ 


३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये राज्य शासनाने राज्यातील शोतकऱ्यांना ६% 
व्याज दराने अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला 
आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार ज्या बँका AHA ७% व्याज दराने कर्ज 
पुरवठा करणार आहेत त्या बँकांनी AAPA ७% ऐवजी ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा 
असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रकमेचा आर्थिक भार राज्य 
शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँका आणि 
प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्पमुदत पीक 
कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे. 


सन २०२४-२५ या चाळू आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी 1% दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १% 
दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत रू. ६०००.०० लाख निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी वित्त विभागाच्या 
मान्यतेने रु. २८२७.३८ org एवढ्या निधीचे वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१/०४/२०२४ 
मधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०४२४/ प्र.क्र. १३३/१८-स 


३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकांना वितरीत करताना आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत 
शासनास सादर करावी. 


४. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त वाचा क्र.३ येथील शासन परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करावे. 


५. सदर तरतूद संबंधित बँकांना अदा करण्यासाठी /०००४-सहायक निबंधक (अर्थसंकल्प आणि 
नियोजन), अधीन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधीन सहकार आयुक्त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय 
खर्चाची माहिती वेळोवेळी झासनास सादर करावी. 

६. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यळलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (१०७), सहकारी पत 
संस्थांना सहाय्य (०१) (१०) - शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 9% व्याज 
दराने अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य " या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या वर्षासाठी 
उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णण नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
अनौ.सं.क्रं.२६०/का.१४३१, दि.०७.०५.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक अनौसं.क्र.३८१/२०२४/व्यय-२, दि.२२.०५.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


८. सदरचा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०२१५५३५४५४०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAHUL CHANDRASHEKHAR 
SHINDE 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०४२४/ प्र.क्र. १३३/१८-स 


४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

६. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखाकार, महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

८. महालेखाकार, महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

९. समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, लि. मुंबई. 
११. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (सवी 

१२. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 

१३. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अवर सचिव (कार्या. १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१६. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


